जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ 
अभियंता यांना महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवर 
उपअभियंता (स्थापत्य) पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती व 
पदस्थापनेमध्ये अंडात: बदल 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन Seal क्रमांकः जिपग्रा-१२२०/प्र.क्र.१४७(भाग-२)/पापु-२३ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्कटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: ४ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा: 
१) शासन आदेशा, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक मजीप्रा-१२२०/प्र.क्र.१४७ (भाग-२)/ 
पापु-२३, दि.२१.०१.२०२२ 


-: शासन आदेठा:- 


जिल्हा परिषदांमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग/उपविभाग येथे कार्यरत असलेल्या जिल्हा 


तांत्रिक सेवा (वर्ग-३) मधील कनिष्ठ/शाखा अभियंत्यांना संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये उपअभियंता 


(स्था.) (गट-अ) या पदावर, वेतनस्तर एस-२०, ५६१००-१७७६०० या वेतन श्रेणीमध्ये, तात्पुरती पदोन्नती 


देण्यात आली आहे. सदर आदेशातील पदस्थापनेमध्ये पुढील रकान्यातील स्तंभ ६ मध्ये 


दर्गविल्याप्रमाणे अंशात: बदल करण्यात येत आहे. 


अ. ped अधिकाऱ्याचे नाव | जिल्हा | पूर्वीची पदस्थापना सुधारित पदस्थापना 
क्र. । यादीतील परिषद पदस्थापना 
अ.क्र. 
0. R 3 8 4 & 
णि १५ श्री. डी. डी. कांबळे । सांगळी । मजीप्रा उपविभाग, वडूज, | ग्रा.पा.पु. विभाग, 
जि. सातारा सातारा, जि.प. सातारा 


शासन निर्णय क्रमांक: जिपग्रा-१२२०/प्र.क्र.१४७(भाग-२)/पापु-२३ 


अ. ची अधिकाऱ्याचे नाव | जिल्हा | पूर्वीची पदस्थापना । सुधारित पदस्थापना 

क्र. । यादीतील परिषद पदस्थापना 

अ.क्र. 

२ | २७ श्री. जी. एम. गव्हले | बुलडाणा । मजीप्रा उपविभाग, | मजीप्रा विभाग, 
जळगांव जामोद, जि. | बुलडाणा, जि. बुलडाणा 
बुलडाणा 

३ | २९ श्री. पी.डी. थोरात | बुलडाणा | मजीप्रा विभाग, बुलडाणा, | मजीप्रा उपविभाग, 
जि. बुलडाणा जळगांव जामोद, जि. 

बुलडाणा 


२. संदर्भाधीन आदेशातील अन्य अटी व हातीं कायम राहतील. 


3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२०४११०४४९३३२८ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


BALASAHEB 
BABASAHEB 
HAJARE 


बाळासाहेब बा. हजारे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 
३. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
४. संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नवी मुंबई. 
५. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 
६. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: जिपग्रा-१२२०/प्र.क्र.१४७(भाग-२)/पापु-२३ 


८. सर्व मुख्य अभियंता/अधिक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण 

९. सर्व पदोन्नत अधिकारी. 

१०.कार्यासन आस्था-४, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

११. कार्यासन १२, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत:- १ मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3) मा. प्रधान सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, जी.टी. रुग्णालय 
आवार, मुंबई. 
४) निवडनस्ती, पापु-२३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


